पुस्तक खिडकी : अंक ३४ - $ मार्च २०२२ 


MerNAba 


पुस्तक ::;;5;१ खिडकी 


"भाष्‌" म्हणजे बोलणे. जी बोळली जाते ती भाषा! भाषेत खूप ताकद आहे. आपण ती कशी वापरतो त्यानुसार 
भाषा एकमेकांना समजून घेणारी ठरते, माणसे जोडणारी ठरते किंवा माणसांना एकमेकांपासून तोडणारीही ठरु 


माणसांच्या जशा भाषा आहेत तशा इतर ह | 
प्राण्यांच्या, पक्षांच्या, किड्यांच्याही = 
असतात. वाघ इरकाळी फोइतो, कुत्रा भाषेचे फायदे 


शकते! सर्व भाषा समृद्ध आहेत, सुंदर आहेत. या अंकात भाषेच्या काही गोष्टी पाहू. 


ऐकू था ) ( 
| रा | 
भै i j | | 
BY 
\ ME, 
® रक 


मुंग्यांची भाषा 


भुंकतो, मांजर म्याऊ करते, या मगळ्या आपल्याला सर्वांना दोन तीन भाषा 
त्यांच्या भाषाच आहेत! मुंगीसारख्या सहज येतात.. घरात बोळली जाणारी 
अगदी लहान किड्याची सुद्धा भाषा असते. भाषा, कधी परिसरात बोलली जाणारी 
तुम्हाला शिकायची आहे? मग गोष्ट भाषा आणि शाळेत बोळळी जाणारी 
ऐकण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा. भाषा सुद्धा येते. एखादी वेगळी भाषा 
शिकणे का महत्वाचे असते है 

सांगणारी गंमतशीर गोष्ट 

वाचण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा 


म्हणीची मज्जा मोठ्यांसाठी 
भाषा समृद्ध, सुंदर होण्यासाठी मोठ्यांसाठी ee 
त्यात म्हणी, वाक्प्रचार वापरले टेबल म्हणने टेबल 

जातात. त्यामुळे वाक्ये खूप 
परिणामकारक होतात. अशा 


मजेदार म्हणी, वाक्प्रचार तुम्हाला 
ठाऊक आहेत का? दिलेले 


तपा आणि व्हणी पूर्ण be 
शकाळ? कृती पाहण्यासाठी वाटत सळ ता उतरलोक जल 
चित्रावर क्लिक करा. Mlslidisd 
वापरतात, ती भाषा आपण वापरायला 

पाहिजे, नाही का? गोष्ट वाचण्यासाठी 

चित्रावर क्लिक करा. 


एका माणसानं एका शब्दाच्या जागी 
दुसरा शब्द ठेवला. वस्तू आणि नावं 
यांचं नातं फक्त बदळळं. पण त्यामुळे 


जिज्ञासा किड्स, पुणे 
wwW.jidnyasaa.com | jidnyasakids@gmail.com | www.facebook.com/JidnyasaKids 


